शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी या 
संस्थेकरीता सुरक्षारक्षकांची पदे महाराष्ट्र 
राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई या संस्थेकडून 
भरणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२९१ /प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ळोकमान्य टिळक मार्ग 
नविन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १९ डिसेंबर २०२३ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांकः एसजीए-१५०६/प्र.क्र.९२/काम- 
५, दिनांक ०८.११.२००६. 

2) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दि. 
१७.०४.२०१५. 

3) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः एमईडी- 
२०२२/प्र.क्र.१९/२०/शिक्षण-१, दिनांक २८.०३.२०२२. 

४ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: पदनि- 
२०२२/प्र.क्र.२३१/२०२२/वैसेवा-२, दिनांक १५.०२.२०२३ 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांचे पत्र क्र- GH, 
संवैशिवसं/फ/झावैमपरभणी/सुरक्षारक्षक/मरासुम/३५५८/२०२३, दि.०२.११.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ वरील परभणी येथील १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे वैद्यकीय 
महाविद्यालय व ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास दिनांक २८.०३.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी या संस्थेत 
प्रवेशित विद्यार्थी, अध्यापक वर्ग, परिचर्या संवर्ग, अधिकारी व कर्मचारी, रुग्ण व रुग्णांचे नातेवाईक 
तसेच संस्थेतील यंत्रसामुग्री, फर्निचर व इतर वस्तुंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षारक्षकांच्या सेवा महाराष्ट्र 
राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई बाह्यस्रोताकडून घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी या संस्थेमध्ये प्रवेशित विद्यार्थी, विद्यार्थीनी तसेच 
संस्थेमधील प्राध्यापक/सह प्राध्यापक व अन्य शासकीय कर्मचा-यांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने ४६ इतके 
सुरक्षा रक्षक (विविध अधिकारी/कर्मचारी) महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई या संस्थेकडून 
उपलब्ध करुन घेण्यास व त्याकरीता येणा-या वार्षिक रु. १,९१,०१,८४०/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२९१/प्रशा-२, दिनांक १९ डिसेंबर २०२३. 


एक्काण्णदव लाख एक हजार seal चाळीस फक्त) (जी.एस.टी. सहित) एवढ्या वार्षिक खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


तसेच, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई यांच्याकडून सुरक्षासेवा घेण्याकरीता एक 
महिन्याची अनामत रक्‍कम रु. १५,९१,८२०/- (जी.एस.टी. सह) व तीन महिन्यांची सुरक्षा ठेव रु. 
४०,४७,०००/- (जी.एस.टी. शिवाय) असे एकूण रु. ५६,३८,८२०/- इतकी आगाऊ रक्‍कम अदा 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम 
भाग पहिला, उप विभाग -४, अ.क्र. ११ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर बाबींसाठी येणारा खर्च शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी (लेखाशिर्ष २२१० एच 
५६१) या संस्थेच्या (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत चाळू वित्तीय वर्षातील अर्थसंकल्पीत निधीमधून 
भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१९१४१४१३१०१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI JOGDAND 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625c341 
G | R D H A R | 7378f97d493a8a277faa29f65459, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F5456D9E 
DE95236B8A8E7E2A2801B8FED03DCF793D3, 
J O G D A N D cn=MAHADEO GIRDHARI JOGDAND 
Date: 2023.12.19 04:07:29 -08'00' 
(म. गि. जोगदंड) 
. . 
अवर — 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) ८, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
३. संचालक (SSRM), महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी. 

८. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


